“पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा” निधी 
वितरणाबाबत. सन २०२३-२४ 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-निधीवि- २०२४/प्र.क्र.०५/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०२३/प्र.क्र.१५/का.१४४४-अ, दि.१९.०६.२०२३. 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०२३/प्र.क्र. ३४/का. १४४४- अ, दि. ०९.११.२०२३ 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०५.०२.२०२४. 


प्रस्तावना : 
शासन निर्णय नियोजन विभाग दिनांक १९.०६.२०२३ अन्वये रुपये ७३.८५९५ कोटी किंमतीच्या 


“पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यास” मंजूरी देण्यात आली आहे. या आराखड्यांतर्गत होणारा खर्च, 


“मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य ळेखाशीर्ष ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ००,०१,पर्यटनासाठी 


पायाभूत सुविधा, १०१ - पर्यटन केंद्र, (००)(०४) श्री क्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर व पाळखीतळ क्षेत्र 


विकास कृती कार्यक्रम (५४५२ ०१०४) कार्यक्रम (दत्तमत)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, तद्नंतर नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : तिक्षेवि 


२०२३/ प्र.क्र. १५/का १४४४-अ, दिनांक ०९/११/२०२३ अन्वये पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्षास मंजूरी 


देण्यात आली आहे :- “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ५४५२, पर्यटनावरीळल भांडवली खर्च, 


००,०१,पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्र, (००)(१५) पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा 


(५४५२ ०२११) कार्यक्रम (दत्तमत)” 


आता सर्व आराखड्यांचा खर्च एकाच लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा असे धोरण निश्चित 


झाल्यामुळे, सद्यस्थितीत, वर नमूद “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य HSMN ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली 


खर्च, ००,०१,पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्र, (००)(१५) पंढरपूर मंदिर विकास 


आराखडा (५४५२ ०२११) कार्यक्रम (दत्तमत)” या लेखाशीर्षामध्ये महालेखापाल कार्यालय, मुंबई तसेच 


वित्त विभागाच्या मान्यतेने सुधारणा करुन, सदर बदल सन २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील 


पुरवणी मागणीद्वारे विधानमंडळ सभागृहापुढे मांडण्याची कार्यवाही सुरु आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि- २०२४/प्र.क्र.०५/का.१४४४-अ 


तथापि, विकास आराखड्यांच्या कामांसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करुन देणे आवःश्‍्‌यक 


असल्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात सदर आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांवर होणारा खर्च “मागणी क्र.ओ- 


१०, मुख्य लेखाशीर्ष ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ००,०१,पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 


पर्यटन केंद्र, (००)(१५) पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा (५४५२ ०२११) कार्यक्रम (दत्तमत)” या 


लेखाशीर्षांतर्गत खर्ची टाकण्यात येईल. 


आता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा योजनेच्या अंतर्गत विविध 


तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांस उपलब्ध झालेल्या निधीमधून सदर आराखडयाकरिता जिल्हाधिकारी, 


सोलापूर यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


“पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यांतर्गत” मंजूर कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर 


यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता -मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२ ०२११ - ५३ मोठी sigs 


अंतर्गत खालील कामांसाठी रुपये ८००.०० लक्ष इतका निधी पुढील प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे : 


(रुपये लाखात) 


अ.क्र कामाचे नाव सन २०२३-२४ साठी आवश्यक निधी 
| ae] श्री.विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर व परिसर जतन/ दुरुस्ती (भाग-१) ६,००,००,०००/- 
२. | मुख्य मंदिराच्या बाहेरील परिसरातील २४ परिवार देवता २,००,००,०००/- 


मंदिराची जतन/ दुरुस्ती (भाग-२) 


एकूण ८,००,००,०००/- 


२. “पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. ओ-१०, 


लेखाशिर्ष ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, 909 -पर्यटन केंद्र, 


(००) (१५) पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा (५४५२ ०२११) कार्यक्रम (दत्तमत)” याखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि- २०२४/प्र.क्र.०५/का.१४४४-अ 


३. सदर प्रयोजनासाठी वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान 


महालेखापाल, मुंबई यांचे कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरीत 


केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी शासनास तात्काळ सादर करावे. 


४. सदर शासन निर्ण वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२२/२०२४/व्यय-८, 


दि.१२/०२/२०२४, अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२३११०४५४९२१६ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
MILIND RAGHUNATH eras 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81 bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fb5b 
tc 


1685722e2c2c03, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KU L KA R N | serialNumber=DB6FB8A 1 DB6A8793024B0C8728EB79AB35DDOCAE14 
DDA9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Date: 2024.02.23 11:15:23 +05'30' 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आव्यक कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे . 
२ जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर 


प्रत, 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 
५. कार्यासन १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. कार्यासन (व्यय-८, अर्थ -१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४-अ, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


